मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, 
मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक 
अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर हे 
कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत विभाग व 
उपविभागातील नियत व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील दिनांक ०१.०९.२०२१ ते 
दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

जलसंपदा विभाग 

शासन निर्णय क्र. सीओई -२०२१/प्र.क्र.२९/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :१६ .०९.२०२१ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्रमांक : सीओई २०२१/प्र.क्र.२९/जवि, दि.२४.०३.२०२१ 
२) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ(वि)/ 
जविप्र/मुदतवाढ/आ-१०/१८४५, दि.१७.०८.२०२१ 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक 
अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर व त्यांच्या अंतर्गत विभाग/उपविभागातील आकृतिबंधानुसार 
मंजूर असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २९५ पदांना व रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील ३१ पदांना दिनांक ०१.०९.२०२१ ते दिनांक २८.०२.२०२२ पर्यंत किंवा संबंधित 
कर्मचारी त्या पदावर कार्यरत असेपर्यंत या पैकी जे अगोदर घडेल त्या दिनांकापर्यंत (तपशील 
सोबतच्या प्रपत्रात दिलेला आहे) मुदतवाढ मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. या पदांवर होणारा नियत अस्थायी आस्थापनेचा खर्च “मागणी क्र. आय-५ (नियत अस्थायी 
आस्थापना) ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च , १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान 
(वेतन) (०४) (०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ 
आय १६२” व " मागणी क्र. आय-५ (रूपांतरीत आस्थापना) ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधा- 
यावरील भांडवली खर्च, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (०२) विविध 
पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान, (०२) (०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (उर्वरित महाराष्ट्रा (कार्यक्रम) (४७०१ एच ६२९” या 
लेखाशिर्षाखाळील खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., 
दिनांक १०.०८.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त 
सल्लागार व उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२१/प्र.क्र.२९/जवि 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२१०९१६१५४४१९९०२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Amruta Ajit Inamdar 


सोबत:- विवरणपत्र. Am ruta Aj it In am d AI’ DN: CN = Amruta Ajit Inamdar, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Water Resources Department 
Date: 2021.09.16 15:48:04 +05'30' 


(अ. अ. इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित 
१) महाळेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य 9/2, मुंबई / नागपूर 
) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 
४) अधीक्षक अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर (५ प्रती) 
) 
) 


अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष,जळलसंपदा विभाग, पुणे 
ज.वि.संग्रहार्थ 


शासन ज्ञापन क्रमांक- सीओई २०२९/प्र.क्र.२९/ज.वि. दि.९६.०९.२०१२९ चे 


विवरणपत्र ९ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशील 
अ.क्र. पदनाम अ.अ. का.अ. का.अ.  । का.अ. जलविद्युत | का.अ. उजनी | का.अ. म्हैसाळ | का.अ. का.अ. एकूण 
उभारणी टेंभू विद्युत ताकारी विद्युत्‌ | ब उपसासिंचन | जलविद्युत विद्युत व उभारणी विभाग | उभारणी विभाग 
मडळ, | (विबया) उ.सि.वि. | (aaa उ. सिं. | संकल्पचित्र विभाग इंदापूर | यांत्रिकी (विवयां) (विवयां) क्र.२ 
कोल्हापूर | ओगलेवाडी वि., सांगली विभाग कोल्हापूर विभाग,सांगली ।क्र.१ अलोरे  । कोयनानगर 
| 8 | २ 3 v ष्‌ & | ७ | ८ = ae | tO ० | १९ | g 
०१_ |कार्यकारी अभियंता (विवयां] | - |  —- | ०१ ०१ ०१ ०१ ee 08४ 
०२ | उप अभियंता (Treat) Po ०२ oX ox ox ox १ २ २१ 
०३ ।'क.अ./शा.अ./सअश्रे-२ po | ०५ १६ ०्डॅ १६ gg २ ष्‌ ५९ 
०४ | विभागीय लेखापाल किक f= Te ae त्य x | « | -= » 3 
o | yaa लिपीव a | - | ०१ शिकण्या og : = - = | = 
o& | भांडारपाल/सहा.भांडारपाल =| - | ०१ ०१ Poe ०१ a ee 
०७ | वरिष्ठ लिपीव po | ०२ ०७ ०२ ०्८ ०७ २ 3 32 
०८ |लघुलेखक | - | - [1-1 - fe 1 -- | -- ee 
०९ पीक-टंकलेखक/टंकलेखक | | ०५ १३ ०७ १६ १३ 3 g Wc 
१० | संगणक [1 -_ | - | - [1 -_| ०१ a ee -- 0९ 
११ भांडारपाल [_- | ee [1 - [1 -_| ०१ 1 -- | -- | -- | 0९ 
१२ | सहाय्यक आरेखव ०१ |. - | ०१ ०१ ०२ ०१ ee ee 
१३ | अनुरेखक ०१ ०१ ०१ ०२ ०३ ०२ २ १ १३ 
१४ | वाहन चालक po | ०१ ०२ ०१ oy ०३ 1 --_ | -- | १९ 
१५ | विद्युत यांत्रिव po | ०१ ee ee - ee ee ee 
९६ |वोजतंत्री || - [1-0 ee १२ |. -- | -- [| -- | शह 
१७ तारतंत्री | -- | ०१ ०१ Poo] 08 Poo] 
१८ दप्तरी... || 0५ | rc 
१९ |नाईक Te | - [1-1 - [1 06१९ ee 
२० |शिपाई/चपराशी | ०३ ०७ ०३ ११ कू] ७. | ०६ ३९ 
fare | ०१ ०१ P-L ०्डॅ रि Po RR 
WRU v २३ ५९ २५ ८८ ६७ P| १८ २९५ 


Amruta Ajit Inamdar 


iovel 


igned by Ai jit I 


Date: 2021.09.16 15:48:34 +05'30' 


(अ. अ. इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


igitally id 
DN: CN = Amruta Ajit I dar, C = IN, S = Maharashtra, 0 
rnment Of Maharashtra, OU = Water R 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२१/प्र.क्र.२९/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक सीओई २०२१/प्र.क्र.२९/ज.वि. दि.१६.०९.२०२१ चे 


विवरणपत्र -२ 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशील 


(दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२) 


अ.क्र. कर्मचा-याचे नांव ue सेवा निवृत्तीचा 
दिनांक 
१) ताकारी विद्युत (विवयां) उपसा सिंचन विभाग,सांगली 
१ श्री.दत्तात्रय चंद्राप्पा पाटील तांत्रिक मदतनीस ।दि.३१/१२/२०२४ 
2 श्री.विठ्ठल रावजी चाळके तांत्रिक मदतनीस  ।दि.३१/१०/२०२१ 
एकूण २ 
२) उजनी जलविद्युत विभाग, इंदापूर 
१ श्री. भागवत भिवाजी गायकवाड चौकीदार दि.३०/०६/२०२३ 
एकूण शिंगाडा 
३) कार्यकारी अभियंता,म्हैसाळ विद्युत व यांत्रिकी विभाग, सांगली 
१ श्री.सुनिल धोंडू पवार तांत्रिक मदतनीस | दि.३१/०३/२०२२ 
२ श्री.अशोक रामचंद्र जाधव तांत्रिक मदतनीस | दि.३१/०५/२०२३ 
3 श्री.सुभाष बाबूराव सोळलकर मजूर दि.३०/०६/२०२४ 
४ श्री.गोविंद गणपती माने मीटर वाचक दि.३१/१२/२०२१ 
एकूण ०५% 
४) कार्यकारी अभियंता, उभारणी विभाग (विवयां) क्र.१, अलोरे 
Za दिपक सखाराम साळुंखे कारकून दि.३१/०५/२०२४ 
२  ।नागनाथ भिमाडांकर बगाडे कारकून दि.३१/०१/२०२६ 
३ | IRE ARTA paw कातारी दि.३१/१०/२०२१ 
४ श्रीपाद अनंत तेलसंग तारतंत्री दि.३१/०८/२०२४ 
५ ।रविंद्र रामचंद्र मोरे तारतंत्री दि.३१/१०/२०२४ 
६ ।प्रभाकर विठ्ठल बामणे तारतंत्री दि.३१/०५/२०२३ 
७ | Garda रामचंद्र वरेकर तारतंत्री दि.३१/०५/२०२२ 
८ सुरेश बाबू होडे तारतंत्री दि.३०/६/२०२४ 
९ ।मकबुल फकीर शेख तारतंत्री दि.३१/१०/२०२४ 
१ | o । रमेश महादेव सुतार यांत्रिकी दि.३१/१०/२०२१ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२१/प्र.क्र.२९/जवि 


-------आ हा 


११ ।विश्वनाथ रामजी सरफरे तांत्रिक मदतनीस । दि.३०/०६/२०२३ 
१२ ।राजेंद्र व्यंकटराव सुर्वे तांत्रिक मदतनीस ।दि.३१/०७/२०२३ 
१३ बजरंगशांकर जाधव तांत्रिक मदतनीस ।दि.३१/०३/२०२५ 
१४ ।महामूद हसन शोख तांत्रिक मदतनीस । दि.३१/०१/२०२७ 
१५ ।अनिल भाऊ पवार तांत्रिक मदतनीस ।दि.३१/०५/२०२२ 
१६ ।रामचंद्र महादेव पवार तांत्रिक मदतनीस ।दि.३१/०५/२०२६ 
१७ ।मनोहर पांडूरंग चाळके तांत्रिक मदतनीस ।दि.३१/०५/२०२४ 
१८ ।दिपक श्रीरंग माने तांत्रिक मदतनीस ।दि.३०/११/२०२५ 
१९ श्रीमती शारदा वसंत चव्हाण स्वच्छक दि.३१/०५/२०२२ 
२० ।नारायण नामदेव सुतार मजूर दि.३०/०४/२०३० 

एकूण २० 

५) कार्यकारी अभियंता,उभारणी विभाग(विवयां) क्र.३,कोयनानगर 

qa | युसुफ महमंद सय्यद मदतनीस दि.३१/१२/२०२२ 
२ दिलीप महादेव नरसाळे कारकून दि.३१/०१/२०२३ 
४ हुसेन इस्माइल नावलेकर हत्यारपाल दि.३१/०५/२०२३ 
4 विठोबा रामू कदम मजूर दि.३१/०५/२०२२ 

एकूण ०४ 

एकूण ३१ 

Amruta Ajit 1111 oa 

Inamdar Date: 2021.09.16 15:48:54 10590", 


(अ. अ. इनामदार) 


शासनाच्या अवर सचिव 


